श्री. दिनेश कुमार जेन, भा.प्र.से., मुख्य सचिव,महाराष्ट्र 
शासन व श्री. एस व्ही आर श्रीनिवास, भा.प्र.से., प्रधान 
सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान) यांचा 
दि. २० सप्टेंबर, २०१८ ते दि. २५ सप्टेंबर, २०१८ या 
कालावधीतील यु.एस.ए येथील परदेश दौरा. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मातंसं-२०१८/प्र.क्र.१२८/से-१/कार्या-३९ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दि: १७ सप्टेंबर, २०१८ 


संदर्भ :- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. परदौ-१४१४/प्र.क्र.४६/११, दि. २९.१२.२०१४ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. परदौ-१४१६/प्र.क्र.११/११, दि. ०२.०६.२०१६ 


प्रस्तावना:- 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २९.१२.२०१४ व दि. ०२.०६.२०१६ रोजीच्या परिपत्रकान्वये अखिल 
भारतीय सेवेतील, राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रमे मंडळे, महामंडळे इ. चे अधिकारी पदाधिकारी 
यांच्या विदेश दौर्‍्याचे प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागामार्फत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शिफारस 
समितीसमोर सादर करण्यासाठी निकष विहित करण्यात आलेले आहेत. 
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम यांनी त्यांच्या दि. १३.८.२०१८ च्या पत्रान्वये श्री. दिनेश कुमार जेन, भा.प्र.से., 
मुख्य सचिव व श्री एस व्ही आर श्रीनिवास, भा.प्र.से., प्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान) यांना सॅन फ्रान्सिस्को 
मधील सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिव्हॉल्युजान (Centre for Fourth Industrial Revolution) येथे भेट 
देण्याकरिता आमंत्रित केले आहे. सदर दौर्‍यात विविध शिष्टमंडळे अथवा त्यांचे प्रतिनिधी यांच्यासमवेत 
बैठकांचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. त्यामधून थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याची संधी उपलब्ध 
आहे. या बाबी विचारात घेऊन त्यांच्या या परदेश SINT मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

१. श्री. दिनेश कुमार जेन, भा.प्र.से., मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन व श्री. एस व्ही आर श्रीनिवास, भा.प्र.से 
प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान) यांना दि. २० सप्टेंबर, २०१८ ते दि. २५ 
सप्टेंबर, २०१८ या कालावधीतील सॅन फ्रान्सिस्को, यु.एस.ए मधीळ सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल 
रिव्हॉल्युजान (Centre for Fourth Industrial Revolution) येथे होणाऱ्या बैठकीस उपस्थित राहण्यास 
याव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. परदेश दौर्‍्याचा संपूर्ण कालावधी हा कर्तव्य कालावधी म्हणून समजण्यात यावा. 

३. शासनाच्या विहीत नियमानुसार सदर दौऱ्याच्या कालावधीत त्यांना प्रवास भत्ता/महागाई भत्ता व इतर 
अनुषंगिक खर्च अनुज्ञेय असतील. 

४. सदर दौर्‍्याचा संपूर्ण खर्च महाराष्ट्र राज्य सेतू सोसायटी यांच्या निधीतून करण्यात येणार आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः मातंसं-२०१८/प्र.क्र.१२८/से-१/कार्या-३९ 


षु. हा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग अनौ.सं.क्र.१४३/२०१८/कार्या.११, दि.३१ ऑगस्ट,२०१८ 
अन्वये त्यांनी दिलेल्या सहमती व केंद्र शासनाच्या विदेश मंत्रालयाच्या संगणक नाहरकत प्रमाणपत्र 
(Political Clearance) क्र. 570०४०१९१८३७३१८॥।७ दि. १२.०९.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये (ई-मेल 
व्दारे प्राप्त) दिलेल्या सहमती नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०९१८११४५४११५११ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jyotsna Mukund Madek: 


harashtra, ou=General 
Jyotsna Mukund ७0000... 
si itr 
2.5.4.20: }3ea9398d593ec3e965535e1a043d4fal 80d8a396eb 
1421912! 511 
Ma d e ka [ INumber=fff2fb2ba84f5fea3e 1 20c68b4f4fa5519¢8d354b4 
93025c20611a3be614705, -Jyot: ku १081८ 


Date: 2018.09.18 12:32:13 +05'30° 


वकती 


(ज्योत्स्ना. मु. माडेकर) 
अवर सचिव (मात) 
प्रत, 
१. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग /मुख्यमंत्री कार्यालय/सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा),मंत्रालय मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. सह सचिव मुख्य सचिवांचे कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. The Secretary, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi. 
६. The Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi. 
&. The Secretary, Department of Economic Affairs, Government of India, New Delhi. 
७. The Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, 
New Delhi. 
८. The Secretary, Department of Personnel and Training, Government of India, New Delhi. 
९. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१०/११, मंत्रालय, मुंबई 
११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. सदस्य/ लेखापाल,राज्य सेतू सोसायटी, मंत्रालय मुंबई 


१३. स्वीय सहायक, प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


